अमरावती जिल्ह्यातील HAM-AM-83A व ९३8 
या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांना 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- हा.अ.-२०१८/प्र.क्र.१००/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक -१) पीएळएन-२०१६/सीआर-२४१४/नियो-३, दि.३०/११/२०१६ 
2) पीएलएन-२०१६/सीआर-२४४५/नियो-३,दि.३०/११/२०१६ 
प्रस्तावना : 


हायब्रीड अन्युईटी पॅकेज ॥॥॥-९३-/--अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती वळण रस्ता बढनेरा 
ते पॉवर हाऊस व रहाटगाव ते कॅम्प शॉर्ट ते प्र.रा.मा. १४ व रा.मा २८० ला जोडणाऱ्या लांबीमध्ये 
रस्त्याची सुधारणा करणे (रा.मा.२९९ व रा.मा.३०२, एकूण लांबी ३४ कि.मी.) व ॥॥॥-९३-8-अमरावती 
जिल्ह्यातील रिध्दपुर तिर्थक्षेत्राशी जोडणाऱ्या अमरावती कठोरा पुसद चांदुरा बाजार (तालुका 
मुख्यालय) (प्रजिमा २७ लांबी २८ कि.मी.) रस्त्याची सुधारणा करणे” या कामास मान्यता प्रदान करणे 
या कामास अनुक्रमे शासन निर्णय क्र. पीएलळएन-२०१६/सीआर-२४१४/नियो-३, दि.३०/११/२०१६ 
पीएलएन-२०१६/सीआर-२४४५/नियो-३,दि.३०/११/२०१६अन्वये रु. ९०.७२ कोटी व रु. ८४.०० कोटी 
किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामे, 
भाववाढ, आकस्मित खर्च, भूसंपादन, सेवावाहिनी स्थलांतर, Arboriculture व सल्लागार शुल्क या 
बाबींचा समावेडा आहे. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी ९३-५ व ९३-8 सदर कामांसाठी 
एकत्रित रु.२५८.६२ कोटी इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या 
अंदाजपत्रकात प्रकल्प किंमतीत वाढ, भाववाढ, सेवावाहिनी स्थलांतर, वावबदल, स्वतंत्र अभियंता 
शुल्क, वस्तू व सेवा कर मध्ये वाढ या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामांच्या रु. २५८.६२ कोटी (रुपये दोनशे अठ्ठावन्न कोटी बासष्ट लक्ष, मात्र) इतक्या 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

हायब्रीड अँन्युईटी पॅकेज ॥॥॥-९३-/-अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती वळण रस्ता बढनेरा ते 
पॉवर हाऊस व रहाटगाव ते कॅम्प शॉर्ट ते प्र.रा.मा. १४ व रा.मा २८० ला जोडणाऱ्या लांबीमध्ये रस्त्याची 
सुधारणा करणे (रा.मा.२९९ व रा.मा.३०२, एकूण लांबी ३४ कि.मी.) व /॥॥॥-९३ - 8 - अमरावती 
जिल्ह्यातील रिध्दपुर तिर्थक्षेत्राशी जोडणाऱ्या अमरावती कठोरा पुसद चांदुरा बाजार (तालुका 
मुख्यालय) (प्रजिमा २७ लांबी २८ कि.मी.) रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या कामाच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास रु. २५८.६२ कोटी (रुपये SMa अठ्ठावन्न कोटी बासष्ट लक्ष, मात्र) इतक्या रकमेस या 
शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः हा.अ.-२०१८/प्र.क्र.१००/रस्ते-५ 


क्र. बाब प्राप्त मूळ प्रत्यक्षात प्रत्यक्षात 
प्र.ममा.नुसार । प्रशासकीय । कार्यान्वित । कार्यान्वित 
किंमत मान्यता केल्यानुसार | केल्यानुसार 
किंमत किंमत किंमत 
(रु.कोटी (रु.कोटी मध्ये) | (रु.कोटी मध्ये) 
मध्ये) 
॥॥ ९३६ =| AM&3B___ | AM&3A AM ९३8 
1 १_| २ ३ f= “sl ५ द 
| . _। प्रकल्प किमंत Estimate} ८२.०८ ७७.४२ १००.०२ ७१.९० 
Project Cost 
भाववाढ ३.७० ३.४९ १२.२८ ८.८२ 
सेवावाहिनी स्थलांतरण किमत २.७८ | 900 | २२.०८ ८.४३ 
भूसंपादन किंमत ०.५० ०.३० | 0.00 | 000 | 
५. । इतर किंमत (Arboriculture) ०.६९ | 0.00 | ,00 | 9,00 ,00 | 9,00 ,00 
&. वावात बदल Change of Scop | .00 | .00 | .00 ५.५३ 
(COS) किंमत 
9. वस्तुव सेवाकर (GST) | 0.00 | .00 | 0.00 | .00 १४.४६ १०.२९ 
स्वतंत्र अभियंता शुल्क | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 ०.३७ ०.२७ 
प्रत्यक्षात काम करतांना कमी / | 00 | 00 -9.93 १.८८ 
जास्तीचा झालेला खर्च 
| १०. | ०. | जास्त झालेल्या खर्चावर GST | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 ०.१४ ०.२१ 
। ११. | अतिरिक्त खर्च ।__0.00__|__१.००_ | १.४७ | १.०० | 
१२. । सल्लागार शुल्क ०.९७ | 0.00 | 0.199 0.48 
एकूण| ९०.७२ ८४.०० १४९.६० १०९.०२ 
१७४.७२ कोटी २५८.६२ कोटी 
२. नियोजन विभागाने अनौ.सं. ४०/का. १४३३ दि. २९.०१.२०२४ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती प्रदान 
केलेली आहे. 
३. - कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल. 
४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष ३०५४ मार्ग व पूल उपमुख्यलेखाक्षीर्ष ८० सर्वसाधारण गौणशीर्ष 


& 


१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य गट शीर्ष (००) उप गट शीर्ष (००(०६) 
हायब्रीड अँन्युईटीच्या माध्यमातून बांधण्यात BORA रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी 
राज्यशासनाचे अनुदान (योजनांतर्गत)(३०५४ २८५८) उद्दीष्ट ५३- मोठी बांधकामे या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय व्यय अग्रकम समितीच्या दि. ३ जुले, २०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.व्यंअस-२०२४/ प्र.क्र.६१/अर्थ-२,दिनांक ११ जुले, २०२४ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः हा.अँ.-२०१८/प्र.क्र.१००/रस्ते-५ 


६:१ 
६.२ 


६.३ 


६.४ 


६.५ 


सुधारित प्रशाकीय मान्यता प्रस्तावात खालील अर्टीच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 
योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या Mead व त्रुटीची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी विभागाची राहील. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रक्कमेच्या एकूण रकमेच्या ६०% रक्कम कंत्राटदारास/ 
उद्योजकास बांधकाम कालावधीमध्ये अदा करण्यात येईल. 
सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये वाव बदलाचा MATAR असल्याचे दिसून येते, तरी सदर 
वाव बदलास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहिल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणकीय सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०२११५६५५१३१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PADMAKAR PRITHAM LAHANE. 

Pp A D M A KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dbcf868246c1233be0da6495734843623d03ac22e47bSe3bfeca26d5 
118aa90d, postalCode=400032, st=M. 


laharashtt 
INumber=039C83D86A6AEF4AA81A48842237960565694DE4DE4C3B1C 
8E029COA3BE9C70A, -PADMAKAR PRITHAM LAHANE 


Date: 2024.09.02 18:34:16 +05'30' 


(पद्माकर लहाने) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
वित्त विभाग (व्यय-११)मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 
निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


